OO अतर 
अंक १७ - ४ सप्टेंबर २०२९ 


५<८1% )२AS%। ८८६२ 


सर्वांना शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा! आपल्याला ज्यांनी ज्यांनी शिकवलं, त्यांची सर्वांची आठवण काढू या - मित्र, 
कुटुंब, शाळा तर आहेच, त्याबरोबरच प्राणी, पक्षी, निसर्ग, वस्तू, आणि हो! पुस्तके! पुस्तकातून आपण खूप खूप 
शिकतो. तुमच्या शिक्षकांच्या यादीत पुस्तके आहेत ना? चांगली पुस्तके चांगले शिक्षक असतात! 


| गोष्टऐकू पाटलाचाचष्मा | [ गोष्टवाचू बाबांची शिकवणी | 


५+ | भारत ज्ञान विज्ञान समिती ५+ | प्रथम बुक्स 


Illustrator: Zainab Tambawalls 


आपल्याला गुरु कुठेही, कोणामध्येही भेटू शकतो. गावच्या दियाचे बाबा कधीच शाळेत गेलेले नव्हते. त्यामुळे दियानं 


पाटलांना असाच अचानकपणे गुरु सापडला, कुठे माहित्ये? स्वतःच त्यांना शिकवायचं ठरवलं. तसं बाबा दियाचं सगळं 
गावातल्या चष्म्याच्या दुकानात! कसा? पुढे तोच माणूस संपूर्ण ऐकतात, पण गणित मात्र त्यांना अवघड जातं. त्यामुळे 
गावाचा शिक्षक कसा झाला ह्याची मजेशीर गोष्ट ऐकण्यासाठी गणित शिकताना खूप टाळाटाळ करतात. दिया त्यांना कशी 
चित्रावर क्लिक करा. बरं शिकवते? वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


| करून पाहू शिक्षकांशी गप्पा | | मोठ्यांसाठी शिक्षक कसा असावा? | 


अनेकदा आपल्याला शिक्षकांना मोकळेपणानी बर्‍याच गोष्टी काही शिक्षक आपल्याला कायम लक्षात राहतात. त्यांचे 


सांगता येत नाहीत. आपल्याला त्यांच्याबद्दल काय वाटते, त्यांचे शिकवणे, त्यांचा चांगुलपणा, त्यांनी दाखवलेले प्रेम, आणि 
काय खटकते, काय आवडते, त्यांनी काय करावे, काय करू नये कधीकधी त्यांनी केलेली खरडपट्टी सुद्धा लक्षात राहते. 
असे वाटते हे वाटत असूनही आपण त्यांना सांगत नाही. हेच शिक्षक दिनानिमित्त एका शिक्षकाची गोष्ट वाचू आणि ह्या 
सांगण्याचा आपण प्रयत्न करू. कृती करण्यासाठी चित्रावर प्रसंगामध्ये आपण कसे वागलो असतो ह्याचा विचार करू 


क्लिक करा. या. वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


र बट Es | जिज्ञासा किड्स, पुणे 9 
~ 3 र त A 


www.jidnyasaa.com | jidnyasakids@ gmail.com | www.facebook.com/JidnyasakKids 


